आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नो.क्र.७८/२०१३ मधून 
उदभवणा-या प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३८८/पोळ-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १११३/ए.एस.१०१/डी-चौदा, दिनांक 


१.०२.२०१४७ 


शासन निर्णय :- आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नो.क्र.७८/२०१३ या गुन्हयामधून दाखल होणारे अटकपूर्व 


जामिन अर्ज, रिमांड अर्ज, याचिका, क्रिमिनल अँप्लिकेशन व जामिन अर्ज या सर्व प्रकरणांचे कामकाज 


पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १.०२.२०१४ 


च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु. ६,०००/- 


प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (02) (09) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३८८/ 'पोल-१० 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक. निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात येईल 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9२/१४/व्यय-७, दिनांक २१.०२.२०१४ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१५२२५२८६२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajinkya 


Aj I n kya Vasant Bagade 


DN: CN = Ajinkya Vasant 


Vasant ॥/ क ताक 
Bagade Date: 20140419 160525 
(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 
३. पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
४. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 
९. अँड.श्री.प्रदिप घरत, ६/६०३, क्षितीज को.ऑप.हौ.सौ., संत गाडगे महाराज पथ, स्टेप 


इन हॉटेल जवळ, माहिम, मुंबई-४०० ०१६ 
१०.निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


